मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ 

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) (DPC) 
अंतर्गत उस्मानाबाद जिल्ह्यातील रस्त्यांची 
quad करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.६१/बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: ०२ जून, २०२३ 


वाचा: 
१ शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक २८ 
ऑक्टोबर, २०१५. 
२) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक of 
जानेवारी, २०२२. 
३) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, दिनांक २१ 
एप्रिल, २०२२. 
४) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांकःडीएपी-१०२२/प्र.क्र.१७/का-१४८१, दिनांक १८मे, 
२०२२. 
५) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, दिनांक २६ 
सप्टेबर, २०२२. 
६) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, Wad पत्र 
क्रमांकःमु.अ./प्रमंग्रासयो/२२९/२०२३, दिनांक १३ जानेवारी, २०२३. 
७) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणेयांचे पत्र 
क्रमांकःमु.अ./प्रमंग्रासयो/४२७ /2023, दिनांक ३० जानेवारी, 2023. 
शासन निर्णय: 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) (DPC) अंतर्गत 


उस्मानाबाद जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोत्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या किंमतीस खालील 
नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


कामाची नियमीत 
अ.क्र. | तालुका | पॅकेज क्रमांक कामाचे नाव on nae 
(कि.मी) किंमत दुरूस्ती किंमत 
(रू. लक्ष) 
षि रामा -२१० ते अंबी जयवंतनगर जांब | ९.९०० ९४२.९५ Teme 
भुम 27८-09- | विजयनगर रस्ता 
(II)-09 
२ | भुम रामा -५७ ( भुम) ते वारेवडगाव, | १८-८० | १४०३.६६ की 
DPC-OSM- | कासारी, चिंचपूर, साकत,(खु) ता. 
(॥)-०२ हद्द रस्ता 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र. ६१ /बांधकाम-४ 


३ परांडा जिल्हा हद्द ते Brea भांडगांव ७.२५० ७०९ .५० ३९.७२ 
DPC-OSM- | रस्ता 
(II)|-03 
8 परांडा प्रजिमा -२ ते गोसावीवाडी ते ५.००० ५१०.८० ३२.५२ 
DPC- OSM- | आलेश्वर रस्ता 
(I-03 
ष्‌ वाशी रामा ५७ ते कारखाना कवडेवाडी ९.००० ९०८.३४ ६७.०५ 
DPC-OSM- | पिंपळवाडी रस्ता 
(॥-०४ 
एकूण ५ कामे ४९.९५० । ४४७५.२५ २७९.५४ 


. सदर कामे ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत, 


प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व उातींवर कार्यान्वीत 
करण्यात यावीत. 


. मुख्य अभियंता GAIA), पुणे,संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 


कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक ग्रासयो- 
२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसचे शासन पत्र क्र मुग्रायो- २०१९/ प्र.क्र. ७३/ 
बांध-४ दि. २२ जानेवारी,२०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार प्रत्येक रस्त्याला तांत्रिक 
मान्यता देण्याची कार्यवाही करावी 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच संबंधित 


अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग करुनच कार्यारंभ 
आदेशा देण्यात यावेत. 


. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता करण्यात यावी. 


) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design व Hydraulic 
Calculations WAH: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन निश्चित करण्यात 
यावे. 

i) सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा करुन 
घ्यावी.खाजगी जमीन अथवा वनविभागाची ना-हरकतप्र माणपत्र आवश्‍यक असलेल्या रस्त्यांची 
कामे हाती घेण्यात येवु नयेत,याबाबत पुनःश्वखात्री करण्यात यावी. 

॥) तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जलविद्युत पाणीपुरवठा 
प्रकल्पाच्या जलाडयाखाली जाण्याची शक्यता नाही किंवा अश्ाप्रकल्पांमुळे या कामावर 
कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 

४) अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठी मधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद केलेली असावी. 

४ प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन/दर/ दरपृथ:करण/ रक्‍्कम/दर 
पृथ:करणाती गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या 
सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य आहे.या संदर्भात शासनाचे कोणतेही 
उत्तर दायित्व असणार नाही. 


vi) तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा 
gute 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र. ६१ /बांधकाम-४ 


परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी तत्सम यंत्रणेकडे 
मंजुर नाही, याची खातर जमा करावी. 


४) सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

५) Geax कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या संगणक 
प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 

ix) सदर कामे डोंगरी/ आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून १५ 
कि.मी. त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांने तपासणी करुन दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार 
तरतुद करण्याबाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ अभियंत्याची राहील. 

०२. सदर कामावरील wa" मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च०४, 
जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०१) (०१) मोठी बांधकामे सीआरसी- ५०५४ ५१५३” या 
लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६०२१४२०१८७१२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.06.05 18:21:11 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ मुंबई . 
मा. अ.मु.स ( ग्रा.वि.प पंरा), बांधकाम भवन, मंत्रालय , मुंबई. 
सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद. 
खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 
मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद. 
अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, छ.संभाजीनगर विभाग, 
छ.संभाजीनगर. 
९) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा उस्मानाबाद 
१०) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद. 
११) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उस्मानाबाद. 


०८ इ टे 


£59) 
ee 


¢ 


पृष्ठ४पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र. ६१ /बांधकाम-४ 
१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद. 


१३) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
१४) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ४पैकी४ 


